RNINo . MAHBIL / 2012 / 72704 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक - ४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १७ - २३ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ ते चैत्र २ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ०२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


उपआयुक्त ( महसूल ) यांजकडून 


जळगाव शहर महानगरपालिका , जळगाव 


जाहीर नोटिस 


, 


, 


, 


क्रमांक मा.व.वि. / २४७४ / २०२२.- ( १ ) श्री . भूषण बळीराम रडे , गाळा क्रमांक १ , भोईटे मार्केट , ( २ ) श्री . दत्तात्रेय ग्राहक भांडार , गाळा 
क्रमांक २ , भोईटे मार्केट , ( ३ ) श्री . शिरीष कमलाकर कोल्हे , गाळा क्रमांक ३ , भोईटे मार्केट , ( ४ ) सौ . शोभा किसनराव राणे , गाळा क्रमांक ४ , 
भोईटे मार्केट , ( ५ ) सौ . शोभा किसनराव राणे , गाळा क्रमांक ५ , भोईटे मार्केट , ( ६ ) श्री . संजय प्रल्हाद बढे , गाळा क्रमांक ६ , भोईटे मार्केट , 
( ७ ) श्री . रमेश सुर्यवंशी व चंद्रकांत सूर्यवंशी , गाळा क्रमांक ७ , भोईटे मार्केट , ( ८ ) श्री . सुरेंद्र गुणवंतराव चव्हाण , गाळा क्रमांक ८ , 
भोईटे मार्केट , ( ९ ) श्री . लक्ष्मीकांत यादवराव कलाल , गाळा क्रमांक ९ , भोईटे मार्केट , ( १० ) सौ . ज्योती सुनिल भोळे , गाळा क्रमांक १० , 
भोईटे मार्केट , ( ११ ) श्री . अविनाश भास्कर भोळे , गाळा क्रमांक ११ , भोईटे मार्केट , ( १२ ) सौ . उषाबाई पंडित पाटील , गाळा क्रमांक १२ , 
भोईटे मार्केट , ( १३ ) श्री . नितीन सुधाकर जगताप , गाळा क्रमांक १३ , भोईटे मार्केट , ( १४ ) श्री . सुजित पुरुषोत्तम किनगे , गाळा क्रमांक १४ , 
भोईटे मार्केट , ( १५ ) श्री . विलास मनोहर महाजन , गाळा क्रमांक १५ , भोईटे मार्केट , ( १६ ) श्री . प्रविण हुकुमचंद पाटील , गाळा क्रमांक १६ , 
भोईटे मार्केट , ( १७ ) श्री . पद्माकर वसंत चौधरी , गाळा क्रमांक १७ , भोईटे मार्केट , ( १८ ) श्री . अरुण शिवलाल लोहार , गाळा क्रमांक १८ , 
भोईटे मार्केट , ( १ ९ ) श्री . कृष्णदास शिवलाल लोहार , गाळा क्रमांक १ ९ , भोईटे मार्केट , ( २० ) श्री . भरत तुळशीराम कोल्हे , गाळा क्रमांक २० , 
भोईटे मार्केट , ( २१ ) श्री . रविंद्र टोके व रेखा टोके , गाळा क्रमांक २१ , भोईटे मार्केट , ( २२ ) सौ . कुमुदिनी शिरीष भोळे , गाळा क्रमांक २२ , 
भोईटे मार्केट , ( २३ ) श्री . शालीग्राम ओंकार पाटील , गाळा क्रमांक २३ , भोईटे मार्केट , ( २४ ) श्री . बबन शालीग्राम पाटील , गाळा क्रमांक २४ , 
भोईटे मार्केट यांना सदर नोटिसीद्वारे कळविण्यात येते की , जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या भोईटे मार्केट , जळगाव येथील उक्त 
नमूद गाळ्यांबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १ ९ ४ ९ चे कलम ८१ - ब अन्वये कार्यवाही करण्यात आलेली आहे . 


, 


, 


, 


सबब या कारणास्तव महानगरपालिकेच्या मालकीचे उक्त गाळे हे दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , 
कलम ८१ - ब मधील तरतुदींनुसार रीतसर पंचनामा करून ताब्यात घेण्यात आलेले असून त्या दिवशी त्यातील सामानासह / मालासह / बंद 
स्थितीत असल्यानुसार गाळा ताब्यात घेतला आहे . 


तसेच वर नमूद महानगरपालिका मालकीचा गाळा अनधिकृत वापर केला म्हणून महानगरपालिकेने यापूर्वीच तुम्ही नोटिस घेणार यांना 
नुकसानभरपाई रक्कम भरणा करणेचे आदेश दिले आहेत . सबब तुम्हास या नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की , सदरची नोटिस मिळाल्यापासून 
१४ दिवसांचे आत महानगरपालिकेने आदेशित केलेली नुकसानभरपाईची संपूर्ण रक्कम जमा करून वर नमूद महानगरपालिकेच्या मालकीच्या 
गाळ्यात असलेला माल / सामान घेऊन जावा , येणेप्रमाणे करण्यास चुकलात तर मात्र , महानगरपालिका उक्त नमूद गाळ्यातील संपूर्ण माल 


( १ ) 


भाग १ - अ ( ना.वि. ) ४३४ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , मार्च १७ - २३ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ ते चैत्र २ , 


शके १ ९ ४४ 


तसेच सामानाचा लिलाव करील व महानगरपालिकेची थकबाकी त्या लिलावातून वसूल करून उर्वरित थकबाकीच्या वसुलीसाठी योग्य ती कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल , याची नोंद घ्यावी . 


प्रशांत पाटील , 

उपआयुक्त ( महसूल ) , 
जळगाव शहर महानगरपालिका , जळगाव . 


, 


जळगाव शहर , ११ मार्च २०२२ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


- 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


